महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास लेखाशिर्ष 
३०५५ ००५२-३५ “बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व 
इतर सोयी सुविधा कार्यक्रमा अंतर्गत” जुन्या डिझेल 
वाहनांचे एल.एन.जी. वाहनांत रुपांतरण व 
देखभालीसाठी रु.४०.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय :- क्र.एसटीसी-०५२४/प्र.क्र.४३/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०२४. 


संदर्भ :- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राप/उपा व व्यसं/यंअ/एलएनजी/१३४७, दिनांक ०५.०६.२०२४ 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविल्यानुसार, ५००० डिझेलवर 
Tene वाहनांचे लिकक्‍्विफाईड नॅचरल गॅस (LNG) या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये रुपांतरण 
करण्याच्या प्रस्तावास रा.प. महामंडळाच्या ३०३ वी संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये महामंडळ ठराव क्र. २०२३ : 
११:०६, दिनांक २२.११.२०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भीय पत्रान्वये रा.प. महामंडळाने 
जुन्या डिझेल वाहनांचे एल.एन.जी. वाहनांत रुपांतरण व देखभालीसाठी रु.४०.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार रु. ४०.०० कोटी इतका निधी उपरोक्त नमूद कारणास्तव वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय:- निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास “३०५५ ००५२-३५ रा.प महामंडळाच्या बसस्थानकाचे 
आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा कार्यक्रमाअंतर्गत” या लेखाशिर्षाखाली रा.प. महामंडळाच्या डिझेलवर 
चाळणाऱ्या वाहनांचे लिकक्‍्विफाईड नॅचरल गॅस (LNG) या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये रुपांतरण व 
देखभालीसाठी रु.४०.०० कोटी इतकी रक्‍कम (अक्षरी रूपये चाळीस कोटी फक्‍त) रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर रु.४०.०० कोटी हा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन ००-१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत 
बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (3044 0042) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. सदरचे अर्थसहाय्य हे “सशर्त” आहे. 

३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील 
आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४५/२०२४/व्यय-८, दिनांक १०.०६.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०५२४/प्र.क्र.४३/परि-१ 


५. सदर SH निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६१४१५३६५६८०२९ असा आहे. हा Seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


॥॥॥११॥११५-1११, ou=HOME DEPARTMENT, 
52945a1 1a765b0F536fe ladfdoftt4aad6fodds 


SARIKA MENDHE : 
GANVIR 


/B675FDF1B1F3E1AB721046013C 
KA MENDHE GANVIR 


(सारिका मेंढे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

५) मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

कक्ष अधिकारी (व्यय-८, अर्थ-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


